श्री. मारोती राजाराम मानकर यांच्या 
रोजंदारीवरील सेवा नियमित करून आर्थिक 
लाभ अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अवमान-२०१४/प्र.क्र.१६६/पापु-१५ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१. 
तारीख: २२ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा :- 
१) महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर खंडपीठ, नागपूर यांचे मुळ अर्ज क्र. 
५८९/२०१७ व ६०५/२०१७ मधील आदेश दिनांकः ०४/०१/२०१९ 
२) शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-१००९/प्र.क्र.३७/पापु-१५, 
दिनांक ०१/०४/२०१५ 
३) संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः प्रशासन/आस्था- 
६/सीआर-३५/१२८/२०१९, दिनांक १२/०३/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


श्री. मारोती राजाराम मानकर हे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणा, भंडारा या कार्यालयामध्ये दिनांक ०७/०७/१९८७ पासून कामाच्या उपलब्धतेनुसार रोजंदारी 
तत्वावर कार्यरत होते. श्री. मानकर यांनी शासनाच्या विरोधात मा. उच्च न्यायालयामध्ये सेवा नियमित 
करण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १७/१०/२०१३ 
रोजी अंतरीम आदेश व दिनांक १०/०४/२०१४ रोजी अंतिम आदेश पारीत करून त्यांच्या 
रोजंदारीवरील सेवा नियमित करण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याचे निर्देश शासनास दिले होते. 
मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार श्री.मानकर यांची सेवा संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन 
निर्णयान्वये दिनांक १०/०१/२०१४ पासून नियमित करण्यात आली आहे. 


श्री. मारोती राजाराम मानकर, पहारेकरी यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये 
मुळ अर्ज क्र. ६०५/२०१७ दाखल करून त्यांच्या सेवा रूजू दिनांकापासून नियमित करून त्यानुषंगाने 
आर्थिक लाभ अदा करण्याची मा. न्यायाधिकरणास विनंती केली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अवमान-२०१४/प्र.क्र.१६६/पापु-१५ 


मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने कै.श्री.पठाण यांचा मुळ अर्ज क्र. ५८९/२०१७ व श्री. 
मानकर यांचा मुळ अर्ज क्र. ६०५/२०१७ हे दोन्ही समान विषयावर आधारित असल्याने, दोन्ही अर्जावर 
एकत्रितपणे संदर्भाधीन क्रमांक १ येथे नमूद दिनांक ०४/०१/२०१९ रोजी आदेशा पारीत करून श्री. 
मारोती राजाराम मानकर यांच्या रोजंदारीवरील सेवा दिनांक ०७/०७/१९९२ पासून नियमित करून 
त्यांना सर्व अनुषंगिक आर्थिक लाभ सहा महिन्याच्या आत अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 


प्रस्तुत प्रकरणी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर खंडपीठ, नागपूर मधील 
सादरकर्ता अधिकारी, सहसचिव, विधी व न्याय विभाग, नागपूर आणि वित्त विभाग यांचे अभिप्राय 
विचारात घेता श्री. मारोती राजाराम मानकर, पहारेकरी यांच्या सेवा दिनांक ०७/०७/१९९२ पासून 
नियमित करून त्यांना सर्व अनुषंगिक आर्थिक लाभ अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वरिल वस्तुस्थिती तसेच मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
नागपूर खंडपीठ, नागपूर यांचे मुळ अर्ज क्र. ६०५/२०१७ मधील दिनांक ०४/०१/२०१९ रोजीचे आदेश 
विचारात घेता श्री. मारोती राजाराम मानकर यांच्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील सेवा 
दिनांक ०७/०७/१९९२ पासून नियमित करण्यात येत आहेत. 


संचालक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे तसेच प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, नागपूर विभाग, नागपूर यांना कळविण्यात येते की, श्री. मारोती राजाराम 
मानकर यांच्या सेवा नियमित केलेल्या आदेशामध्ये दुरूस्ती करून सुधारीत आदेश तात्काळ निर्गमित 
करावेत. 


श्री. मारोती राजाराम मानकर, यांच्या सेवा नियमित दिनांकामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली 
असल्याने, श्री. मानकर यांना दिनांक ०७/०७/१९९२ पासून अनुज्ञेय होणारी थकबाकी तसेच सर्व 
अनुषंगिक आर्थिक लाभ यांची परिगणना करून ही थकबाकी व लाभ श्री. मानकर यांना तातडीने अदा 
करण्यात यावेत. 


श्री. मारोती राजाराम मानकर यांना दिनांक ०७/०७/१९९२ पासून अदा करावयाच्या थकबाकी 
व अनुषंगिक लाभांकरीता होणारा खर्च हा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन 
व भत्ते अदा करण्यासाठी ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात त्याच लेखाशिर्षाखाळी सन 
२०१९-२० या चालू आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतूदीमधून खर्ची टाकण्यात यावेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अवमान-२०१४/प्र.क्र.१६६/पापु-१५ 


सदर are निर्णय वित्त विभागाकडील अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १२८/१९/व्यय-३, दिनांक 
११/०९/२०१९ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१०२२१३०४५२५६२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chetan Balasaheb Nikam 


C h e t a Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=WSSD, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


| h 2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da34 
B a a ५ a ग e d0a26661f5eefb602c359549d8ed4511e, 
serialNumber=7268de4066097 1f80951c66d0 
e €657e903b378196f5 1a978d2a366cf5eb564c 
N | ka anal Oc, cn=Chetan Balasaheb Nikam 
Date: 2019.10.22 14:48:39 +05'30' 
(चेतन निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे-०५ 
प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, नागपूर विभाग, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१ व २, महाराष्ट्र, मुंबई व नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ व २, महाराष्ट्र, मुंबई व नागपूर. 

उपसचिव, व्यय-३, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भंडारा. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा. 

. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने. 

निवड नस्ती, कार्यासन (पापु-१५) 


Cc “७ A  -0 


o~ 
«> 
. 


0 ae 6 © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


